क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य 
या योजनेंतर्गत संस्थांना क्रीडा सुविधा 
निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध 
करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 


देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- क्रीडासु-१४२४/प्र.क्र.४६ /कीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : १३ मार्च, २०२४ 


वाचा:- 


१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. राक्रीधो-२०११/प्र.क्र. ५५/क्रीयुसे-१, 


दि. १४ जून, २०१२. 


२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. राक्रीधो-२०१२/प्र.क्र.२६०/क्रीयुसे-१, 


दि. ०१ मार्च, २०१४. 


सहाय्य/प्रमा/२०२१-२२/का-९/ दि.०५.१०.२०२१ 

सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 

सहाय्य/प्रमा/२०२१-२२/का-९/७०२, दि.१७.२.२०२२ 

सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 

सहाय्य/प्रमा/२०२२-२३/का-९/७२८५ दि.२८.१२.२०२२ 

सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 

सहाय्य/प्रमा/२०२२-२३/का-९/८६९० दि.२८.०३.२०२३ 

सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 

सहाय्य/प्रमा/२०२३-२४/का-९/३२७७ दि.२७.०९.२०२३ 

सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 

सहाय्य/प्रमा/२०२३-२४/का-९/४०५७,दि.१७.११.२०२३ 

सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 

सहाय्य/प्रमा/२०२३-२४/का-९/४०६२,दि.२०.११.२०२३ 

१०) सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
सहाय्य/प्रमा/२०२३-२४/का-९/४१३५,दि.२९.११.२०२३ 

११) सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
सहाय्य/प्रमा/२०२३-२४/का-९/४५७९,दि.२९.१२.२०२३ 

१२) सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
सहाय्य/प्रमा/२०२३-२४/का-९/४७६८,दि.०४.०१.२०२४ 

१३) सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
सहाय्य/प्रमा/२०२३-२४/का-९/४८४९ ,दि.०९.०१.२०२४ 

१४ सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
सहाय्य/प्रमा/२०२३-२४/का-९/४९६८,दि.१९.०१.२०२४ 

१५) सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
सहाय्य/प्रमा/२०२३-२४/का-९/५१९२,दि.०२.०२.२०२४ 


क्र. 


क्र. 


क्र. 


क्र. 


क्र. 


क्र. 


क्र. 


क्र. 


सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. क्रीसुनि/आर्थिक 


क्रीसुनि/आर्थिक 
क्रीसुनि/आर्थिक 
क्रीसुनि/आर्थिक 
क्रीसुनि/आर्थिक 
क्रीसुनि/आर्थिक 
क्रीसुनि/आर्थिक 
क्रीसुनि/आर्थिक 


क्रीसुनि/आर्थिक 


. क्रीसुनि/आर्थिक 
. क्रीसुनि/आर्थिक 
. क्रीसुनि/आर्थिक 


. क्रीसुनि/आर्थिक 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु-१४२४/प्र.क्र.४६/कीयुसे-१, 
१६) सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. क्रीसुनि/आर्थिक 
सहाय्य/प्रमा/२०२३-२४/का-९/५४९५,दि.२०.०२.२०२४ 

१७) सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. क्रीसुनि/आर्थिक 
सहाय्य/प्रमा/२०२३-२४/का-९/५६८७,दि.२९.०२.२०२४ 
१८)आयुक्‍त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. क्रीसुनि/आर्थिक 
सहाय्य/प्रमा/२०२३-२४/का-९/५७१२दि.०५.०३.२०२४ 

१९) आयुक्‍त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. क्रीसुनि/आर्थिक 
सहाय्य/प्रमा/२०२३-२४/का-९/५७३५,दि.०७.०३.२०२४ 


प्रस्तावना:- 
“क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य करणे" ही क्रीडा धोरणातील एक महत्वाची 


शिफारस आहे. दर्जेदार क्रीडा सुविधा निर्माण करुन त्याद्वारे खेळाडूंच्या कामगिरीत वाढ करुन 
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय खेळाडू निर्माण करण्यास चालना देणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. 
यासंदर्भातील सविस्तर कार्यपध्दती तसेच संस्था पात्रतेचे निकष उपरोक्त संदर्भ क्र. २ येथील शासन 
निर्णय दिनांक ०१ मार्च, २०१४ अन्वये विहीत करण्यात आले आहेत. त्यानुसार पात्र संस्थांना क्रीडा 
सुविधा निर्मितीस ७५:२५ (शासनाचा हिस्सा ७५% व संबधित पात्र संस्थेचा हिस्सा २५ %) याप्रमाणे 
आर्थिक सहाय्य देण्यात येते तसेच त्याचप्रमाणे क्रीडा साहित्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. 
यांसदर्भात संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयातील परि.क्र.४ (अ) व (ब) नुसार अटी शार्ती स्पष्ट केल्या 
आहेत. त्यानुषंगाने क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य या योजनेंतर्गत प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांनी संदर्भ क्रमांक ३ ते १९ अन्वये पात्र संस्थांचे 
प्रस्ताव शिफारशीसह शासनास सादर केले आहेत. सदर शिफारशींना अनुसरुन व संदर्भाधिन 
शासन निर्णय दि.१.३.२०१४ मधील सर्व अटी व शातींच्या पुर्ततेच्या अधीन राहून क्रीडा सुविधा 
निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य देण्याच्या प्रस्तावांना तत्वत: प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

खालील परिशिष्ट-अ मधील एकूण ३८ शिफारसप्राप्त संस्थांना संदर्भाधिन शासन निर्णय, 
दिनांक ०१ मार्च, २०१४ मध्ये नमूद अनुदानासाठी पात्रता पुर्ण करण्याच्या, अनुदान मंजूरीच्या सर्व 
अटी व add पालन करण्याच्या, प्रकल्पाची व अंदाजपत्रकीय किंमतीची तपासणी करण्याच्या 
तसेच अन्य संबधित अटींच्या अधीन राहून विहीत खर्च मर्यादेचा विचार करता स्तंभ-३ येथे नमूद 
क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठीच्या प्रकल्पासाठी स्तंभ-६ नुसार राज्य शासनाच्या विहीत अनुदान 
मर्यादेत (७५ %) अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रस्तावास तत्वत: प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु-१४२४/प्र.क्र.४६/कीयुसे-१, 


परिशिष्ट-अ (रक्कम- लक्ष मध्ये) 
अ.क्र | संस्थेचे नाव क्रीडा सुविधा । प्रकल्पाची | अपेक्षित । राज्य शासन | संस्थ 
प्रकल्प अंदाजपत्र अंदाजित | अनुदान हिस्सा 
कीय खर्च मर्यादा(७५%) | (24%) 
रक्‍कम । (रक्कम | (रक्कम लक्ष | (रक्‍कम 
(रक्कम | लक्षरू) रू.) लक्ष रू.) 
लक्ष रू.) 
बिड ? 2 8 4 § | Oo | 
ति श्रीराम शिक्षण प्रसारक | बंदिस्त प्रेक्षागृह | ४४.८५ | ४०.०० ३०.०० १०.०० 
मंडळ गांधीनगर (१७*१७*७) मी 
शिंदाळा (लो) ता. 
औसा जि. लातूर 
२. |b. केवळाबाई चव्हाण | बंदिस्त प्रेक्षागृह | 924.2¢ | 920.00 | ९०.०० 30,00 
महिला मंडळ, (४०*२५*१२.५) 
देवतळा, ता.औसा 
जि.लातूर 
३. | ज्ञानोदय विमुक्त जाती | बंदिस्त प्रेक्षाग्ह | ९६.५४  । ९०.०० ६७.५० २२.५० 
शिक्षण प्रसारक मंडळ | (३५*१९*१२.५) 
कानडी बोरगाव 
(नाईकनगर) 
ता.जि.लातूर 
४. | ब्रीलीएंटस एज्युकेडान | बंदिस्त प्रेक्षााह | १२५.९० | १२०.०० | ९०.०० ३०.०० 
सोसायटी, लातूर (४०*२५*१२.५) 
५. । न्यू हायस्कूल व उच्च | बंदिस्त प्रेक्षागृह | १५०.०० | 920,00 | ९०.०० ३०.०० 
माध्यमिक विद्यालय, । (Yo*24*92.4) 
दावरवाडी ता.पैठण, 
छत्रपती संभाजीनगर 
६. । मानवतस्पोर्टस बंदिस्त प्रेक्षागृह | 920,00 | १२०.०० | ९०.०० ३०.०० 
अँकडमी, मानवत (४०*२५*१२.५) 
ता.मानवत जि.परभणी 
७. । मराठवाडा शिक्षण बंदिस्त प्रेक्षागृह । २४०.०० | १२०.०० | ९०.०० ३०.०० 
प्रसारक मंडळ, (४०*२५*१२.५) 
संचलित सुंदरराव 
सोळंके महाविद्यालय, 
माजलगांव जि.बीड 
८. | भगवान साई बंदिस्त प्रेक्षागृह । १२२.३१ | १२०.०० | ९०.०० ३०.०० 
बहु.सेवाभावी संस्था, । (४०*२५*१२.५) 
आनंदगाव,ता.शिरूर, 
जि.बीड 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु-१४२४/प्र.क्र.४६/कीयुसे-१, 


९. | सिध्दीविनायक बंदिस्त प्रेक्षाग्ह । 932.42 | १२०.०० | ९०.०० ३०.०० 
शैक्षणिक संस्था, (४०*२५*१२.५) 
देवगाव, 
ता.केज,जि.बीड 
ति समर्थ शिक्षण प्रसारक | बंदिस्त प्रेक्षागृह | 920.00 | १२०.०० | ९०.०० ३०.०० 
मंडळ, हकनकवाडी  । (४०*२५*१२.५) 
ता.उदगीर जि. लातूर 
र छत्रपती शिवाजी बहु. | बंदिस्त प्रेक्षागृह | १७८.८८ | १२०.०० | ९०.०० ३०.०० 
ग्रामीण विकास (४०*२५*१२.५) 
सेवाभावी शिक्षण 
संस्था किनगाव 
ता.अहमदपूर जि. 
लातूर 
१२. | सांगोला तालुका बंदिस्त प्रेक्षागृह | १२०.०० | १२०.०० | ९०.०० ३०.०० 
शिक्षण प्रसारक मंडळ, | (४०१२५*१२.५) 
सांगोला जि.सोलापूर 
१३. | श्री शिवाजी कनिष्ठ =| बंदिस्त प्रेक्षाग्ह । 920.00 | १२०.०० | ९०.०० ३०.०० 
महाविद्यालय वाढवणा | (४०*२५*१२.५) 
(9 ता.उदगीर 
जि.लातूर 
१४. | महात्मा फुले ग्रामीण | बंदिस्त प्रेक्षाग्ह । 920.00 | १२०.०० | ९०.०० ३०.०० 
विकास (४०*२५*१२.५) 
सोनवळा,ता.जळकोट 
द्वारा संचलित महात्मा 
फुले महाविद्यालय, 
जळकोट 
१५ | त्रिमुर्ती पावन बंदिस्त प्रेक्षागृह । 20G.3 | १२०.०० | ९०.०० ३०.०० 
प्रतिष्ठाण, त्रिमुर्तीनगर | (४०*२५*१२.५) 
ता.नेवासा, 
जि.अहमदनगर 
१६ | अँग्रीकल्वर १८०५ १०० मी - | ७४.५४ | ३६.०० | २७.०० ९.०० 
डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, ८ लळेन्सचा 
बारामती, शारदानगर, | धावनपथ,चेजिग 
ता.बारामती, जि.पुणे । रूम,प्रसाधनगृह 
१७. SEITE हॉकी | 333.00 | ७५.०० | ५६.२५ १८.७५ 
मैदान , 
१८ लॉन टेनिस कोर्ट | ३८.८८ | २०.०० | १५.०० ५.०० 
१९. | श्री.बाळाजी शिक्षण  । बंदिस्त प्रेक्षागृह | १२०.३८ | १२०.०० | ९०.०० ३०.०० 
प्रसारक मंडळ, (४०*२५*१२.५) 
गुरूवार पेठ, 
अंबाजोगाई जि.बीड 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु-१४२४/प्र.क्र.४६/कीयुसे-१, 


२०.  श्री.बाळाजी शिक्षण बास्केटबॉल १०.०१ १०.०० । ०७.५० २.५० 
प्रसारक मंडळ, क्रीडागंण 
गुरूवार पेठ, 
अंबाजोगाई जि.बीड 
२१. | सह्याद्री शिक्षण बंदिस्त प्रेक्षागृह | १३१.५२ ।१२०.०० | ९०.०० 30,00 
संस्था,सावर्डे, चिपळूण | (४०*२५*१२.५) 
जि.रत्नागिरी 
२२. | विद्याभुवन शिक्षण बंदिस्त प्रेक्षागृह | १२०.०० | १२०.०० | ९०.०० ३०.०० 
प्रसारक मंडळ (४०*२५*१२.५) 
सिंदफणा पब्लिक 
स्कूल, फुले 
पिंपळगाव, गढी रोड, 
माजलगांव 
२३. | उज्जळ शिक्षण संस्था | बंदिस्त प्रेक्षागृह । १२५.२८ । १२०.०० | ९०.०० ३०.०० 
मुंबई संचलित उज्वळ | (४०*२५*१२.५) 
ग्रामीण महाविद्यालय 
घोणसी ता.जळकोट 
जि.लातूर 
२४. | धोडूतात्या विद्यालय, | बंदिस्त प्रेक्षागृह | 920.00 | १२०.०० | ९०.०० ३०.०० 
डोंगर होळकी (४०*२५*१२.५) 
ता.उदगीर जि.लातूर 
२५. | ग्लोबल नालेज लान टेनिस 23.198 20,00 | १५.०० 4.00 
एज्युकेशन सोसायटी | मैदान तयार 
लातूर संचलित करणे 
जी.के.इंटरनॅंशनल 
स्कूल ,उदगीर, लातूर 
२६. | चंपावती क्रीडा मंडळ, | इनडोअर हॉलमध्ये । ९०.०० १६.८० १२.६० ७.२० 
ता.जि.बीड बॅडमिंटन कोर्टच्या 
वुडन प्लोरींगचे 
काम 
२७. । महात्मा गांधी बंदिस्त प्रेक्षागृह | १२०.२३ ।१२०.०० | ९०.०० ३०.०० 
महाविद्यालय, (४०*२५*१२.५) 
अहमदपूर जि. लातूर 
२८. | शांकरराव मोहीते बंदिस्त प्रेक्षागृह | १२५.०० | १२०.०० | ९०.०० 30,00 
पाटील, इंग्लिश KPH | (४०२५*१२.५) 
व ज्युनियर कॉलेज, 
अकलूज,ता.माळशिरस 
,सोलापूर 
२९ . । स्वातंत्र्य सैनिक शिक्षण | प्रमाणित २१.६२ २०.०० १५.०० ५.०० 
संस्था, देवर्जन आकराचे 
ता.उदगीर, जि.लातूर | ग्रास/सिंडर ट्रॅक 
तयार करणे 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु-१४२४/प्र.क्र.४६/कीयुसे-१, 


३०. 


मायणी भाग शिक्षण 
प्रसारक मंडळ मायणी 
ता.खटाव जि.सातारा 


बंदिस्त प्रेक्षागृह 
(४०*२५*१२.५) 


१८२.१८ 


१२०.०० 


९०.०० 


३०.०० 


34. 


महात्मा फुले बहु. 
शिक्षण संस्था संचलित 
श्री. माधवराव 
माडीवाले माध्य. व 
उच्च माध्यमिक 
विद्यालय कोनाळी 
ता.देवणी जि.लातूर 


बंदिस्त प्रेक्षागृह 
(४०*२५*१२.५) 


१२५.२८ 


१२०.०० 


९०.०० 


३०.०० 


३२. 


जय केदारनाथ 
सेवाभावी संस्था वाकद 
ता.भोकर संचलित 
शांकररावजी चव्हाण 
अनु. अदिवासी 
आश्रमशाळा खरब 
खंडगाव ता.मुखेड 
जि.नांदेड. 


बंदिस्त प्रेक्षागृह 
(४०*२५*१२.५) 


१४०.०० 


१२०.०० 


९०.०० 


३०.०० 


३३. 


यशवंत शिक्षण संस्था 
बीरबाग सुरूरचे 
शिवाजी विद्यालय 
सुरूर ता.वाई 
जि.सातारा 


बंदिस्त 
प्रेक्षागृह 
(४०*२५*१२.५) 


१५८.०० 


१२०.०० 


९०.०० 


३०.०० 


२३४. 


समृध्दी विकास 
प्रतिष्ठान आरळ 
संचलित राजर्षी शाहू 
महाराज माध्य.व उच्च 
माध्यमिक 
विद्यालय,आरळ, 
ता.वसमत, 
जि.हिंगोली 


बंदिस्त प्रेक्षागृह 
(३५*१९*१२.५) 


९५.२२ 


९०.०० 


६७.५० 


२२.५० 


२३५. 


ग्लोबल AT 
एज्यु.सोसायटी 
लातूर,संचळलित 
ग्लोबल नॉलेज 
पब्लिक स्कूल, लातूर 


फुटबॉल मैदान 
तयार करणे 


१६.३७ 


९००७, 


७.५० 


२.५० 


३६. 


आदर्श बहु.शिक्षण 
संस्था, सेवादासनगर, 
ता.मुखेड, जि.नांदेड 


बंदिस्त प्रेक्षागृह 
(४०*२५*१२.५) 


६४०.०० 


१२०.०० 


९०.०० 


३०.०० 


३७ 


जिजामाता शिक्षण 
संस्थाव्दारा संचलित 


बंदिस्त प्रेक्षागृह 
(४०*२५*१२.५) 


१४९.३६ 


१२०.०० 


९०.०० 


३०.०० 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु-१४२४/प्र.क्र.४६/कीयुसे-१, 


सुखदेवानंद माध्य.व 
उच्चमाध्यमिक 
विद्यालय,भांडेगाव,ता. 
जि.हिंगोली 


३८ । श्री.संत गाडगेबाबा । बंदिस्त प्रेक्षाग्ह ।१२०.०० | १२०.०० | ९०.०० ३०.०० 
प्रतिष्ठाण नांदेड (४०*२५*१२.५) 
संचलित आदिवासी 
आश्रमशाळा 
साळवाडी,ता.भोकर, 
जि.नांदेड 


रक्‍कम रू.लक्ष मध्ये एकूण २७५०.८५ 


२. उपरोक्त संस्थांना संदर्भाधिन शासन निर्णयातील अटी व शु्तींनुसार, अर्थसंकल्पिय 
तरतुदीच्या मर्यादेत, निधी उपलब्धतेनुसार तसेच वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या वित्तीय 
निदेंशञानुसार “मागणी क्र.ई-३ लेखाशिर्ष २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा व खेळ, (४०) क्रीडा 
सुविधा, (४०) (०१) क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य करणे (कार्यक्रम) (२२०४-५७०६), ३१ 
सहायक अनुदाने वेतनेतर” या लेखाशिर्षाखाळी निधी वितरणासंदर्भात स्वतंत्रपणे कार्यवाही 
करण्यात येईल. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१३१६३००३०५२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by RANSING ANANDRAO DERE 


DN: IN, ‘GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=965 1a3c25d5e1f106e47059f72760ff520f9b00f67c3e9 186. 
e40ed4bd4fbaee6, postalCode=400032, st=Mal 

A N A N D RAO D E R E INumber=41EC78BC14804BABDC24C7FD3 1 BA9FBF63804F49 
9D4335774E27423E40136397, -RANSING ANANDRAO DERE 
Di 2024.03.13 17:37:17 +05'30° 

(रणसिंगडेरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव,राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई . 

३. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

४. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, 

५. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

७. सर्व मा. विधानपरिषद/ विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 

८. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

९. अपर मुख्य सचिव, (वित्त विभाग /क्रीडा-अ.क), मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

१०. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

99. मा. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /ळेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

92. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु-१४२४/प्र.क्र.४६/कीयुसे-१, 


१३. संबधित विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (क्रीडा व युवक सेवा 
संचालनालयामार्फत) 

१४. संबधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयामार्फत) 

१५. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-५/अर्थसंकल्प-८) मंत्रालय, मुंबई 

१६. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४७१) मंत्रालय, मुंबई 

qo. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१) 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


